महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली सैन्यातील 
शैर्यपदक/सेवापदक धारकांना अनुज्ञेय रक्‍कम मंजूर 
करणेबाबत. ०२११८ एन व्हाइस अँडमिरलळ अभय 
रघुनाथ कर्वे जि. मुंबई शहर . 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०१८/प्र.क्र.३१०(४)/२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: - २३/०७/२०१८. 


वाचा 
१) शासन निर्णय,सा. प्र. वि. क्र. मासैम-२०१६ /प्र. क्र. ९२(२/२८, दिनांक ३०.११.२०१६ 
२) संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.१६२११/ गौ.पु /प्रस्ताव/ सैकवि-१६ / २४१८, 
दिनांक ११/०७/२०१८ . 
प्रस्तावना 


महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेंतर्गत सैन्यातील १४ प्रकारच्या शौर्यपदक/सेवापदक धारकांना शासकीय 
अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतळा आहे. ०२११८ एन व्हाईस अँडमिरल अभय रघुनाथ कर्वे यांना राष्ट्रपती 
सचिवालयाच्या अधिसूचना क्र.१३ प्रेस/२०१८, दिनांक २६ जानेवारी, २०१८ अन्वये “ परम विशिष्ट सेवा पदक ” 
हे पदक प्रदान करण्यात आले आहे. ०२११८ एन व्हाईस ASG अभय रघुनाथ कर्वे यांना रु. २,०४,०००/- 
इतके अनुदान देण्याचा प्रस्ताव संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांनी संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये सादर केला 
आहे. 
शासन निर्णय 

उपरोक्त नमूद शासन निर्णय व प्रस्तावाच्या अनुषंगाने खाळील तक्त्यात दर्शवल्याप्रमाणे महाराष्ट्र गौरव 
पुरस्कार योजनेखाली अनुज्ञेय असलेली अनुदानाची रक्‍कम देण्यास शासनाची मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


शौर्य/सेवापदक धारकाचे पदनाम, नाव | शौर्य/सेवाप | पदक प्राप्त देय एकूण 
झाल्याचा दिनांक | रोख रक्‍कम 
(रुपये) 


०२११८ एन व्हाईस अँडमिरल अभय २६ २,०४,०००/- 
रघुनाथ कर्वे , जानेवारी,२०१८ 


फ्लॅट नं. ४०२, टॉवर- ५ क्रिसेंट बे, 
जेरबाई वाडिया रोड, महात्मा फुले 
एज्युकेशन सोसायटी- जवळ भोईवाडा, 
परळ, मुंबई Yoo 092 


२ महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय ठरविलेल्या रक्‍्कमेपैकी ७५ % म्हणजे रु. १,५३,०००/- 
(रु. एक लाख त्रेपन्न हजार फक्त) प्रमाणे शासकीय अनुदानातून तर उर्वरित २५ % रक्कम म्हणजे रुपये 
५१,०००/- ( रु.ऐक्कावन्न हजार फक्त ) प्रमाणे मुख्यमंत्री सहायता (कारगिल) निधीतून घेण्यात आलेल्या व 
राष्ट्रीयीकृत बँकेत सद्यस्थितीत गुंतविण्यात आलेल्या रु.४३,५०,००,०००/- कोटी रकमेच्या व्याजातून अदा 
करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०१८/प्र.क्र.३१०(४/२८ 


३. वरील परिच्छेदक्र.२मध्ये नमूद शासन अनुदानातून द्यावयाच्या रकमेपोटी होणारा खर्च रु. 9,43,000/- 
(रुपये एकलाख त्रेपन्न हजार फक्त) इतका खर्च 'मागणी क्र.ए-४, लेखाशिर्ष २०७५, संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा, 
८०० - इतर खर्च, (00)(04) शौर्यासाठी पारितोषिके (२०७५ ०११ ३) ०५ - बक्षिसे' या लेखाशीर्षाखाली सन २०१८- 
२०१९ या वित्तीय वर्षाकरीता रु. २,०८,७१,०००/- (रुपये दोन कोटी आठ लाख ऐक्काहत्तर हजार Had इतक्या 
मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. तसेच सदरचा खर्च हा मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 
करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 
४. प्रस्तुत प्रकरणी 'आहरण व संवितरण अधिकारी', म्हणून जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी,मुंबई शहर 
यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे.सदरची रककम जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, मुंबई हहर यांनी कोषागार 
कार्यालय, बांद्रा मुंबई उपनगर मुंबई येथून आहरीत करुन संबंधितांना विहीत पध्दतीने वितरीत करण्यात यावी. 
५. वरील तक्त्यात नमूद केलेली संबंधित रक्‍कम लाभार्थ्याची पात्रता काळजीपूर्वक तपासून विहीत मुदतीत 
देण्याच्या सूचना संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या क्षेत्रीय अधिका-यांना 
द्याव्यात व तत्संबंधीचा अहवाल तात्काळ शासनास पाठवावा. 
६. हा झासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय, क्र मासैम-२०१६ /प्र. क्र. ९२(२/२८, दिनांक ३०.११.२०१६ मधील मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब 
करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७२४११५१५७९४०७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Kishor Mahadeo >: 


Depar 
25.4.20=001 


id by Kishor Mahadeo Jakate 
mment Of Mahi 


27cafa55d1, 


serialNumber=032a6acbfd529d66dd76e26eab 1 4b28c6dd07d2f776e529b4 
a a e 4ba2cb45324c503, cn=Kishor Mahadeo Jakate 
Date: 2018.07.25 16:45:43 +05'30' 
(कि. म. जकाते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
३. महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेखा) महाराष्ट्र, मुंबई-३२, 
४. कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई Yoo ००५, 
५. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बांद्रा मुंबई उपनगर मंबई 
७. संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे ४११ ००६ (५ प्रती), 
८. जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, मुंबई TEx, 
९. सह संचालक, लेखा व कोषागार, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई, 
१०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई, 
११. ०२११८ एन व्हाईस अँडमिरल अभय रघुनाथ कर्वे, फ्लॅट नं. ४०२, टॉवर-५, क्रिसेंट बे, जेरबाई वाडिया रोड, 
महात्मा फुले एज्युकेडहन सोसायटी जवळ, भोईवाडा, परळ, मुंबई Yoo ०१२ 
१२. वित्त विभाग व्यय)४) मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२, 
१३. प्रत संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


jarashtra, ou=General Administration 


, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
1b70645b34ddd8d92842418782eb5426897ffe96F4da14db285/0 


